RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष २, अंक २६ ] 


शनिवार, ऑगस्ट १३ , २०१६ / श्रावण २२ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ११. ०० 


असाधारण क्रमांक ३५ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 

जिल्हाधिकारी, ठाणे यांजकडून 
वाचा : ( १) शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक विकाअ- २००७ / ४४० / प्र.क्र . १७४/ २००७ / ५ , 

दिनांक २५ जुलै २००७. 
( २) शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील शुद्धिपत्र क्र . विकाअ-२००७ / प्र.क्र . ३८९/ ५, दिनांक १ ऑगस्ट २००८ . 
( ३) शासनाचे सामान्य प्रशासन विभागाकडील शासन निर्णय क्र . विकाअ- १११५ /प्र.क्र . ८८ / ०५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. 
( ४ ) नवी मुंबई महानगरपालिका अधिसूचना क्रमांक नमुंमपा /निवडणूक / प्र.क्र ./ १३९६/ २०१५ , दिनांक २३ एप्रिल २०१५ . 
( ५ ) या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . गृह/ का -१/ टे-३ /विकाअ/ एसआर २७ / २०१५ , दिनांक १२ जून २०१५ . 
( ६ ) नवी मुंबई महानगरपालिका अधिसूचना क्रमांक नमुंमपा / मस / ८८२/ २०१५, दिनांक १३ जुलै २०१५ . 
( ७ ) या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . गृह / का -१/ टे- ५/विकाअ/ वशी-८३५१८ / २०१५, दिनांक १ ऑक्टोबर २०१५ . 
( ८ ) नवी मुंबई महानगरपालिका अधिसूचना क्रमांक नमुंमपा/ निवडणूक/ प्र.क्र . ०७/ २०१६, दिनांक १० जानेवारी २०१६. 
(९ ) या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . गृह / का -१/ टे- ५/विकाअ / वशी - १३४६४ / २०१५, दिनांक २७ एप्रिल २०१६ . 


__ शुद्धिपत्र 
क्रमांक गृह / का -१ / टे- ५ /विकाअ/ वशि -१३४६४ / २०१५. – उपोद्घतातील शासन निर्णय अ. क्र . ( १), ( २) व ( ३ ) अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ. महेंद्र कल्याणकर , जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे आता खालील नमूद केलेल्या अनुसूचीमध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या ठाणे जिल्ह्यातील नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक , २०१५ मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांची तसेच 
महाराष्ट्र महानगरपालिका नियम , २०१२ नुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांच्या कलम ५( २)( ब ) अन्वये नामनिर्देशित करण्यात 
आलेल्या तसेच नवनिर्वाचित नगरसेविका यांना ठाणे जिल्ह्याचे पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती 
सामान्यतः आदेश निर्गमित केल्यापासून त्यांचा नगरसेवक या पदाचा कार्यकाल संपेपर्यंत अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती 
त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच जिल्हादंडाधिकारी, ठाणे यास विशेष कार्यकारी अधिकारी 
यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

( १ ) 
भाग एक -( को .वि.पु.) - ३५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३, २०१६/ श्रावण २२, शके १९३८ 
२. विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील : 

( एक ) साक्षांकनाचे काम. - साक्षांकनासाठी, पडताळणीसाठी किंवा यथास्थिती अधिप्रमाणनासाठी त्यांच्यापुढे आणलेल्या 
दस्तऐवजांचे साक्षांकन, पडताळणी किंवा अधिप्रमाणन करणे आणि जिल्हादंडाधिकाऱ्याने याबाबत काढलेल्या अनुदेशानुसार अशा 
दस्तऐवजांवर त्यांची विहित मोहोर उमटवणे व तारखेसह स्वाक्षरी करणे व स्वाक्षरीखाली स्वतःचे नावही लिहिणे . 

३. नियुक्ती करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजिकच्या पोलीस स्टेशन अथवा 
तहसीलदार कार्यालयाकडून उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या 
वेळेस या नोंदवहीची अवलोकनासाठी संबंधित पोलीस आयुक्त / पोलीस केली जाईल त्यावेळी तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी . 

४ . या आदेशाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवी " असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामांबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

५. प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी 
अधिकारी पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व या कामासाठी येणाऱ्या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते 
त्या व्यक्तीस दाखवावे. तसेच विशेष कार्यकारी अधिकारी पदाचा फलक वास्तवाच्या ठिकाणी लावावा . 

६. विशेष कार्यकारी पदाची मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच संपुष्टात आणण्यात आल्यास सदर पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व 
साहित्य संबंधित तहसीलदार यांच्या कार्यालयात तात्काळ परत करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची 


राहील. 


अनुसूची – १ 
अधिसूचना क्रमांक नमुंमपा/निवडणूक / प्र. क्र ./१३९६ / २०१५, दिनांक २३ एप्रिल २०१५ 


अ . क्र . 


नाव 


( १ ) 


( २ ) 


झंजाड उज्वला विकास 
शुभांगी जगदिश गवते 
गवते दिपा राजेश 
नविन मोरेश्वर गवते 
जगदिश नाना गवते 
यादव संगीता राजबली 
चौगुले विजय लक्ष्मण 
बहादूर त्रिलोक सिंग बिस्ट 
अॅड . गवते अपर्णा नविन 
सुतार शशिकला अनंत 
राजू रामा कांबळे 
संजू आधार वाडे 
काटे नंदा कुंदन 
आकाश बाळकृष्ण मढवी 
पाटील संगिता अशोक 
विनया मनोहर ( एम . के.) मढवी 
हेमांगी अंकुश सोनावणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३, २०१६ / श्रावण २२, शके १९३८ 


अनुसूची - १ -( चालू) 


मनोहर कृष्णा मढवी ( एम . के.) 
सोनावणे सुधाकर संभाजी 
सोनावणे रंजना सुधाकर 
करण मनोहर ( एम. के .) मढवी 
चेतन प्रकाश नाईक 
चौगुले ममित विजय 
सौ. मंदाकिनी रमाकांत म्हात्रे 
सौ. अनिता सुरेश मानवतकर 
डोळे रमेश चंद्रकांत 
लक्ष्मीकांत नामदेव पाटील 
मोनिका लक्ष्मीकांत पाटील 
निवृत्ती शंकर जगताप 
भोईर द्वारकानाथ बाबू 
गायकावाड सिमा चिंतामण 
श्री . पाटिल प्रशांत धनाजी 
उषा कृष्णा पाटिल 
पाटिल कमल धनाजी 
दिपाली सुरेश संकपाळ 
पाटील सुवर्णा प्रशांत 
शिंदे सायती नारायण 
राऊत मेघाली मधुकर 
अनिता शिवराम पाटील 
शिवराम परशुराम पाटील 
छाया केशव म्हात्रे 
हांडेपाटील देवीदास अनंतराव 
आचरे दमयंती बबन 
अॅड. पाटील भारती रविकांत 
म्हात्रे संगीता संदिप 
शंकर किसन मोरे 
लता भालचंद्र मढवी 
भोईर मनिषा शशिकांत 


ad 


भाग एक - ( को .वि . पु.) - ३५ - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३, २०१६/ श्रावण २२, शके १९३८ 

अनुसूची – १-( चालू) 


पवळे रामदास गणपत 
नाईक लिलाधर गणपत 
नाईक वैशाली तुकाराम 
कचरे निर्मला आनंदराव 
भोईर प्रज्ञा प्रभाकर 
शशिकांत राऊत 
मुनवर फकिर महमद पटेल 
भोईर उषा पुरुषोत्तम 
भोईर विलास रामदास 
प्रकाश नानाभाऊ मोरे 
भोईर हरिश्चंद्र आत्माराम 
अविनाश शांताराम लाड 
किशोर अशोक पाटकर 


० 


W 


अंजली अजय वाळूज 


WW xmd 


3 


शेवाळे दयावती संपत 
दिव्या वैभव गायकवाड 
भगत फशीबाई करसन 
घरत रामचंद्र बारशा 
पाटील शुभांगी ज्ञानेश्वर 
सुरेश कुलकर्णी 
वास्के संगीता वसंत 
मुद्रीका मधुकर गवळी 
पुजा गणेश मेढकर 
शशिकला भोलानाथ पाटील 
राधा सुरेश कुलकर्णी 
वास्कर सोमनाथ चिंतामण 
वास्कर कोमल सोमनाथ 


७० 


७४ 


७५ 


७६ 


बो -हाडे संगीता दिलीप 


७७ 


भगत वैजयंति दशरथ 
भगत रुपाली निशांत 


७८ 


७९ 


पाटील ऋचा रामचंद्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३, २०१६ / श्रावण २२, शके १९३८ 

अनुसूची – १-( समाप्त .) 


( २ ) 


आंगोडे कविता चंद्रकांत 


Su09 


जयवंत दत्तात्रेय सुतार 
ससाणे विशाल पोपट 
तनुजा श्रीधर मढवी 

औटी रंगनाथ कारभारी 
सुजाता सुरज पाटील 
जयश्री एकनाथ ठाकूर 
मांडवे सुनिता रतन 
शशीकला कुमार मालादी 
ज्ञानेश्वर नारायण सुतार 
मीरा संजय पाटील 
नेत्रा आशिष शिर्के 
सुनील बाळाराम पाटील 
नामदेव रामा भगत 
गवस श्रद्धा साजुराम 
गिरीश कान्हा म्हात्रे 
भगत रुपाली किस्मत 
काशिनाथ वामन पवार 
गावडे स्वप्ना अशोक 
सलुजा संदीप सुतार 
इथापे सरोज रोहिदास 
पाटील सरोज रोहिदास 
अशोक बाबुराव गुरखे 
सुरेखा अशोक नरबागे 
डॉ. जयाजी के. नाथ 
भारती मंगळ्या कोळी 
पाटील पूनम मिथुन 
पवार दिपक रघुनाथ 
डोळस विशाल राजन 
अशोक अंकुश गावडे 
म्हात्रे विनोद विनायक 
गणेश म्हात्रे 


१०० 


१०१ 


१०२ 


१०३ 


१०४ 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १३, २०१६ / श्रावण २२, शके १९३८ 


अनुसूची - २ 
अधिसूचना क्रमांक नमुंमपा / मस / ८८२ / २०१५ , दिनांक १३ जुलै २०१५ 


अ . क्र . 


नाव 


( १ ) 


११२ 


सुतार अनंत लक्ष्मण 


पाटील सुरज बाळाराम 


११४ 


मढवी घनश्याम रतन 


११५ 


शिंदे राजेश शिवाजी 


हळदणकर मनोज गोपिनाथ 


अनुसूची - ३ 
अधिसूचना क्रमांक नमुंमपा/निवडणूक/ प्रक्र ०७/ २०१६, दिनांक १० जानेवारी २०१६ 


अ . क्र . 


नाव 


( २ ) 


११७ 


शिल्पा सुर्यकांत कांबळी 


ठाणे, 
दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ . 


डॉ . महेंद्र कल्याणकर , 
जिल्हादंडाधिकारी , ठाणे . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 

EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


